व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी या क्षेत्रा मौलिक काम करीत 
असलेल्या व्यसनमुक्ती केंद्राना महात्मा गांधी 
व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन योजनेंतर्गत 
अर्थसहाय्य देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीपी-२०२३/प्र.क्र.१५४ /सामासु 
विस्तार भवन, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १६ मार्च, २०२४ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. डीडीपी-२००९/प्र.क्र.१४९/ 
सुधार-१, दि. १७.०८.२०११ 
२) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. डीडीपी-२०१२/प्र.क्र. ५७७/ 
सामासु, दि. २९.३.२०१३ 
३) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. डीडीपी-२०१८/प्र.क्र. ३१२/ 
सामासु, दि. २०.०९.२०१९ 


प्रस्तावना: - 

भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ४७ मधील सार्वजनिक आरोग्य व जनतेच्या आरोग्य 
रक्षणासाठी (औषधीय प्रयोजना व्यतिरिक्त) मादक पदार्थावरील बंदीचे मार्गदर्शक तत्व समाविष्ट करण्यात 
आले आहे. त्यानुसार राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण निश्चित करण्यात आले असून या विभागाच्या संदर्भ १ 
येथील दिनांक १७ ऑगस्ट २०११ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याचे व्यसनमुक्ती धोरण जाहिर 
करण्यात आले आहे. या धोरणाचे प्रभावीपणे काम करणाऱ्या व्यसनमुक्ती केंद्राचे आर्थिक सक्षमीकरण 
करण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर व्यसनमुक्ती केंद्राना अर्थसहाय्य करणारी महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, 
उपचार व पुनर्वसन योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ येथील दि. २९ 
मार्च,२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येक महसूल विभागातून २ याप्रमाणे व्यसनमुक्ती क्षेत्रामध्ये कार्य 
करणाऱ्या एकूण १२ व्यसनमुक्ती संस्थांना प्रत्येकी रु. ११.०० लाख इतके अर्थसहाय्य देण्याची योजना 
आहे. राज्यात कार्यरत असणाऱ्या व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्रामार्फत प्रचार व प्रसार 
करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना प्रोत्साहनपर अर्थसहाय्य देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 
होता. 
शासन निर्णय: 


व्यसनमुक्ती धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात कार्यरत असणाऱ्या 
व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन केंद्रामार्फत व्यसनमुक्ती प्रचार व प्रसार करणाऱ्या व या क्षेत्रात 
उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सल्ला, उपचार व पुनर्वसन 


योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री (सा.न्या.) महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
निवड समितीच्या दि. १५/०२/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत, आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचेकडून 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर, विचारविनिमय करुन पात्र १२ व्यसनमुक्ती केंद्रांना प्रत्येकी रु. ११.०० 
लाख अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पात्र संस्थांची यादी परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात 
आली आहे. त्यानुसार आयुक्‍त समाजकल्याण महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी सदरची तरतूद आहरित 
करुन संबंधित संस्था / केंद्र यांना वितरीत करावी. 


२. या प्रयोजनाकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रयोजनासाठी येणारा खर्च, सन २०२३ - २०२४ या आर्थिक वर्षातील मागणी क्र. एन- 


३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण-१०५, दारुबंदी, (०२) स्वयंसेवी संघटनांना 
सहाय्य, (०२) (०१) व्यसनाधीन व्यक्‍तींसाठी अंमली पदार्थ सेवन विरोधी मोहीम चालविणे, त्यांच्यावर 
उपचार करणे, व्यसनाधीन व्यक्तींचे पुनर्वसन करणे याकरिता स्वयंसेवी संघटनांना वित्तीय सहाय्य, 
(2234 १७५५) ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षातंर्गत भागविण्यात यावा. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥80/890॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध केले असुन त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०२४०३१६१६३५२७०५२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAJESH SADASHIV MANJREKAR 
I: C=IN, ०-6 


RAJESH SADASHIV Sissies oss 
MANJREKAR 


\dibc01 bcf006e05 


'35923FOFO15D8E4D4D3A72EC43AD 
१1६५ SADASHIV MANJREKAR 


सोबत :- परिशिष्ट “अ (राजेश मांजरेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (सा.न्या.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग 
सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
निवड नस्ती, सामासु. 


(शा. नि. क्र. डीडीपी 2023 /प्र.क्र. 148 / सामासु, दि. १६ ATA, 2028 ) 
परिशिष्ट - अ 


(सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील लाभार्थ्यांची यादी) 


विभाग जिल्हा संस्था व्यसनमुक्ती केंद्र 


पुणे सांगळी | प्रिन्स शिक्षण संस्था | प्रिन्स व्यसनमुक्ती केंद्र, 
येवलेवाडी, मु.पो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकसमोर, 
येवलेवाडी ता. वाळवा | शिराळा, जि. सांगली. 

जि.सांगली 


पुणे ।के. अंकुशराव लांडगे। होप मानसिक पुनर्वसन व 
शैक्षणिक व सामाजिक | व्यसनमुक्ती केंद्र, लांडगे 
ट्रस्ट, लांडगे वस्ती, | वस्ती, Melo गार्डन मागे, 
wre गार्डन मागे, | चक्रपाणी वसाहत, भोसरी, 
चक्रपाणी वसाहत, | जि. पुणे 

भोसरी, जि. पुणे 


मुंबई रत्नागिरी | भारतीय कष्टकरी रयत | भारतीय कष्टकरी रयत सेवा 
सेवा संस्था, मु.पो. | संस्था, मु.पो. कोंडये, 
कोंडये, ता. लांजा, जि. | ता. लांजा, जि. रत्नागिरी 
रत्नागिरी 


ठाणे ।याज्ञिका फाठउंडेडान | याज्ञिका फाउंडेशन 
Refactear अँण्ड डी. | रिहेंबिलीटेडान अँण्ड डी. 
एडिक्ठान सेंटर धावणी | wear सेंटर धावणी रोड, 
रोड, रॉयल इंग्लीश | रॉयल इंग्लीश शाळेसमोर, 
शाळेसमोर, उत्तन भाईंदर | उत्तन भाईदर (प.), 

(प.) ठाणे-४०११०१. ठाणे-४०११०१. 


नाशिक | जळगांव श्री. wre सेवा श्री. were सेवा 
सांस्कृतिक सामाजिक | सांस्कृतिक सामाजिक 
शैक्षणिक मंडळ, खेडगाव | शैक्षणिक मंडळ व्यसनमुक्ती 
ता. जळगाव जि.जळगांव केंद्र, अनुसया नगर, 
चाळीसगांव, जि. जळगांव 


जळगाव श्रीकृष्ण महिला व श्रीकृष्ण महिला व 
बालकल्याण आणि अपंग | बालकल्याण आणि अपंग 
पुनर्वसन विकास मंडळ, | पुनर्वसन विकास मंडळ, 
घोडगांव, ता. चोपडा, | घोडगांव व्यसनमुक्ती केंद्र, 
जि. जळगांव. पंकज नगर, चोपडा, 
ता. जि. जळगांव. 


औरंगाबाद 


धाराठिव 


यशा मेडिकल फाठंडेठान, 


महात्मा गांधी सल्ला, उपचार 


बार्शी रोड, येरमाळा 
ता. कळंब, जि. धाराशिव 


व पुनर्वसन केंद्र, बार्शी रोड , 
येरमाळा ता. कळंब, 
जि. धाराशिव 


हिंगोली 


स्व.कलावतीबाई 
देशमुख बहुउद्देशीय सेवा 


साई व्यसनमुक्ती सल्ला प्रचार 
व प्रसार केंद्र, हिंगोली, 


भावी संस्था हदगाव, 
ता. हदगांव, जि. नांदेड 


ता.जि. हिंगोली. 


Go 


अमरावती 


यवतमाळ 


संत तुकडोजी महाराज 
आदिवासी बहुउद्देशीय 
संस्था, यवतमाळ 


महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती 
केंद्र व सल्ला उपचार व 
पुनर्वसन केंद्र, तायडे नगर, 
नागपूर रोड, जि. यवतमाळ. 


वाशिम 


अन्नपूर्णा शिक्षण संस्था 


अन्नपूर्णा शिक्षण संस्था 


किनिराजा, स्वामी 
विवेकानंद नगर, 
लाखाला, ता. मालेगाव, 
जि. वाशिम 


किनिराजा, ता. मालेगाव, 
जि. वाठिम 


११ 


१२ 


नागपूर 


गडचिरोली 


वेधांती बहुउद्देशिय 
सेवाभावी संस्था, मौजा. 
आंधळी ता. कुरखेडा 

जि. गडचिरोली 


वेधांती बहुउद्देशिय सेवाभावी 
संस्था, हिवसे हाऊस, 
महिला महाविद्यालयासमोर, 
रेव्हेन्यु कॉलनी, 
जि. गडचिरोली. 


गडचिरोली 


प्रकाठा व्यसनमुक्ती 
उपचार व संशोधन केंद्र, 


प्रकाश व्यसनमुक्ती उपचार 
q संशोधन केंद्र, ता. 


ता. देसाईगंज जि. 
गडचिरोली 


देसाईगंज, जि. गडचिरोली 


RAJESH SADASHIV 


MANJREKAR 


(राजेडा मांजरेकर) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


